महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : साजेलि-१०२१/प्र.क्र.४०/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक क्रमांक:साजेलि-१०२१/प्र.क्र.४०/१४-अ, दिनांक ०५ मे, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक:साजेलि-१०२०/प्र.क्र.१/१४-अ, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील परिपत्रकान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त 
करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकळलेखकांची सामाईक ज्येष्ठतासूची दिनांक 
09-09-2029 रोजीची अंतरित ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
२. दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीत श्रीमती सु.सु.केरकर यांच्या नावाचा समावेडा 
श्री.र.अ.सावंत, ज्येष्ठता क्रमांक ५३५ यांच्यानंतर व श्री.आ.वि.सावंत, ज्येष्ठता क्रमांक ५३६ यांच्यापुर्वी करण्यात 
येत असून श्रीमती सु.सु.केरकर यांना ज्येष्ठता क्रमांक 434-9 असा निश्चित करण्यात येत आहे. 
३. दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीत श्री.बा.गो.पाटील यांच्या नावाचा समावेडा 
श्री.वि.सु.जगदाळे, ज्येष्ठता क्रमांक १३१२ यांच्यानंतर व श्री.प्र.तु.शिंदे, ज्येष्ठता क्रमांक १३१३ यांच्यापुर्वी 
करण्यात येत असून श्री.बा.गो.पाटील यांना ज्येष्ठता क्रमांक १३१२-१ असा निश्चित करण्यात येत आहे. 
४.  श्री.सो.म.गोमासे, ज्ये.क्र. १००० यांच्या नावासमोरील रकाना ८ मधील दिव्यांग प्रकार नोंद कर्णबधीरता 
वगळण्यात येत आहे. 
५.  श्री.क.प.शेजूळ, ज्ये.क्र. १३२० यांच्या नावासमोरील रकाना ८ मधील दिव्यांग प्रकार नोंद अस्थिव्यंगता 
वगळण्यात येत आहे. 
६.  श्री.नि.ज.दिसले, ज्ये.क्र.१३२१ यांच्या नावासमोरील रकाना ८ मध्ये दिव्यांग प्रकार अस्थिव्यंगता अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


७. संदर्भाधिन क्रमांक २ वरील परिपत्रकान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त 
करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखकांची सामाईक ज्येष्ठतासूची दिनांक 
०१-०१-२०२० रोजीची अंतरित ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीत श्रीमती सु.सु.केरकर यांच्या नावाचा समावेश श्री.र.अ.सावंत, ज्येष्ठता क्रमांक ९३४ यांच्यानंतर व 
श्री.आ.वि.सावंत, ज्येष्ठता क्रमांक ९३५ यांच्यापुर्वी करण्यात येत असून श्रीमती सु.सु.केरकर यांना ज्येष्ठता क्रमांक 
९३४-१ असा निश्चित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८०२१५४९०३७७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
jent Of Maharashtra, ou=General 


VRISHALI VINOD : 3 
B H | N G A R D E पल SH saa aaa 
(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

0863fc5c9cdcc85881943ea0d1a5438c42d27c0b1580feba 
5579800452b60209, 

mber=6b870a94454e2b 13ee0959c3370d5d53d60a17d4b 


प्रति, 
१. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
3. निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ. 


